आकस्मिक आजारांमध्ये कोविड-१९ या नविन 
आजाराचा समावेश करणेबाबत. (शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः वैखप्र-२०२०/प्र.क्र.६६/राकावि-२ 
गोकुलदास तेजपाल रूग्णालय आवार, संकूल इमारत 
१० वा मजला बी-विंग, मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक : ३० एप्रिल, २०२१ 


वाचा - 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. वैखप्र-२०२०/प्र.क्र.६६/राकावि-२, 

दिनांक १७ डिसेंबर, २०२० 

२) अधिसूचना क्रमांक : कोरोना-२०२०/प्र.क्र.९७/आरो-५, दि.२१ मे, २०२० 

शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधीन क्र.१ च्या दि.१७ डिसेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये आकस्मिक आजारांमध्ये 

“कोविड-१९” या नवीन आजाराचा समावेश करण्यात आळा आहे. सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्रमांक २ हा “हे आदेश दि.२ सप्टेंबर, २०२० पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहतील” च्या ऐवजी “हे 
आदेश दि.२१ मे, २०२० पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहतील” असा वाचावा. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२१०४३०१२२१२३५२१७ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रकास वित्त विभागाने त्यांच्या दि.२०/०४/२०२१ च्या टिप्पणीन्वये मान्यता 
दिली आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravindra 

R Gadhar जु 
र.र.गढरी 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सर्व मंत्रालयीन विभाग), मंत्रालय, मुबई. 


शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२०/प्र.क्र.६६/राकावि.२, £8.30 एप्रिल, २०२१. 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


3) 
) 
) 
) Wd मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


oC Xx 


4 


0, — 


मा.मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

qo) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

११) सेंटलमेंट GRAM अँण्ड डायरेक्टर ऑफ लफ लेंड रेकॉर्डस, पुणे 

१२) विभागीय आयुक्‍त (सवी, 

१३) जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे), 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद, 

१५) महालेखापाल-१ , (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१६) महाळेखापाल- 2, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

१७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१८) सहसंचाळक, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१९) चीफ ऑडिटर लोकल फंड्स अकाऊंटस, मुंबई. 

२०) सर्व कोषगार अधिकारी, 

29) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 

२२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई, 

२३) संचालक, आयुर्वेद, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


aon 


२४) संचालक, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई, 

२५) व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो-फार्मास्युटीकल HIRI, परेल, मुंबई, 
२६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई, 

२७ सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी, 

२८) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (सवी, 

२९) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 

30) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सवी, 

३१) प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

३२) प्रोथोनेटरी व सिनियर मास्टर, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई, 

33) वित्त विभाग, (कार्यासन सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई, 

३४) व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई, 

३५) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना कार्यासन),मंत्रालय, मुंबई, 

३६) निवडनस्ती (राकावि-२), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र.वैखप्र-२०२०/प्र.क्र.६६/राकावि.२, £8.30 एप्रिल, २०२१. 
२. मंत्रालयीन विभागाच्या सर्व आस्थापना कार्यासनांना विनंती करण्यात येते की,त्यांनी सदर 


शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांच्या सर्व संबंधित कार्यासनांना पाठवाव्यात. तसेच, संबंधित कार्यासनाने 
त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांना पाठवाव्यात. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


